श्री.सीताराम कुंटे, भा.प्र.से. (१९८५) यांची 
सेवानिवृत्तीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात “प्रधान 
सल्लागार” म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२१/प्र.क्र.५३२/२०२१/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : ०१.१२.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा पुन:श्च वेगाने व प्रभावीपणे 
कार्यान्वित करण्यासाठी व्यापक व दिर्घ प्रशासकीय अनुभव असणाऱ्या व्यक्‍तीची मा.मुख्यमंत्री यांच्या 
कार्यालयात नितांत आवश्‍यकता असल्याने या कार्यालयात “प्रधान सल्लागार” म्हणून अनुभवी व्यक्‍तीची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


श्री.सीताराम कुंटे, भा.प्र.से. (१९८५) मुख्य सचिव पदावरुन दि.३०.११.२०२१ रोजी सेवानिवृत्त 
झाले असून त्यांचा प्रशासनातील विविध महत्त्वाच्या पदावरील प्रदिर्घ अनुभव विचारात घेवून, त्यांची 
मुख्यमंत्री सचिवालयात “प्रधान सल्लागार” (Principal Advisor) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
श्री.कुंटे हे कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक आणि प्रशासकीय यंत्रणा पुनःश्च वेगाने व 
प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी वेळोवेळी देण्यात आलेली जबाबदारी पार पाडतील. त्याचप्रमाणे 
राज्यात नव्याने निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत नवीन औद्योगिक गुंतवणूकीस चालना 
देण्यासंदर्भात विहोष उपाययोजना करण्यासाठी देण्यात आलेली जबाबदारी तसेच मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांनी सोपविलेली इतर महत्त्वाची कामे व जबाबदाऱ्या पार पाडतील. 


२. सदर नियुक्तीच्या संदर्भातील अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे असतील :- 


१) श्री.सीताराम कुंटे यांना सेवानिवृत्तीपूर्वी मिळत असलेल्या एकूण वेतनातून (मूळ वेतन व 
महागाई भत्ता धरुन) त्यांना मिळत असलेले निवृत्तीवेतन (महागाई भत्ता आणि अंशराशीकृत 
निवृत्तीवेतनासह) वजा केल्यानंतर येणारी रक्‍कम ही मासिक परिश्रमिक म्हणून निश्चित करण्यात 
येत आहे. 

२) श्री. सीताराम कुंटे यांना मुख्य सचिवांना अनुज्ञेय असणारे इतर भत्ते व सुविधा (पदाकरिता 
आरक्षित निवासस्थान वगळून) अनुज्ञेय असतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२१/प्र.क्र.५३३२/२०२१/दहा, 


3) श्री.कुंटे यांनी शासनाकडून निवासाची अन्य सुविधा न घेतल्यास त्या मोबदल्यात त्यांना भाप्रसे 
मधील Apex Scale च्या अधिकाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निवासस्थानाएवढे निवासस्थान 
भाडयाने घेण्यासाठी शासनाकडून घरभाडे अनुज्ञेय असेल. 

४) श्री.कुंटे यांनी शासनाकडून वाहनाची सुविधा न घेतल्यास त्या मोबदल्यात त्यांना शासन 
नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा वाहनभत्ता कार्यालयात रुजू होतील त्या दिनांकापासून अनुज्ञेय 
असेल. 

५) सदर नियुक्ती ही श्री.कुंटे रुजू होतील त्या तारखेपासून मा.मुख्यमंत्री यांचे पुढील विवक्षित 
आदेशा प्राप्त होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी असेल. 

६) श्री.कुंटे यांना सदर प्रयोजनार्थ बैठकव्यवस्था व आवश्‍यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करुन 
देण्याची कार्यवाही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०१ १२०८४३३९०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUCHITA MOHAN 0५५५००७... 


=Maharashtra, 
2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1 425d0a03e653bc4f0 
a25b70698158e, 


serialNumber rel |46a6ddc8fb668 1d49a5099661d41639da6c5684 1 9f07 
1bb9cdfd8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2021.12.01 17:53:23 +05'30' 
( सु.मो.महाडिक ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
.  श्री.सीताराम कुंटे, प्रधान सल्लागार, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. ALS. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, २१-अ, २१(रोख), 22, २३-अ, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


